खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील 
युवक- युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम 
राबविण्यासाठी अमृत ही नवीन स्वायत्त संस्था 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/संस्था 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रसंस्था २०१९/प्र.क्र.१०० /महामंडळे, 
दि. २२/०८/२०१९. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १०.०८.२०२३ रोजी अमृत संस्थेचा आढावा व 
सादरीकरणाबाबत आयोजित करण्यात आलेली बैठक. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, अमृत यांचा दि. १७.०८.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया 
दुर्बल घटकातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम, इत्यादी राबविण्यात 
येऊन व इतर माध्यमातूनही विद्यार्थी, युवक-युवती, इत्यादींचा विकास घडविण्यासाठी, “अमृत 
Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training (AMRUT) या नावाने नवीन 
स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव दि. २०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या मा. 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सदर 
संस्था स्थापन करण्याबाबत संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, 
राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील कोणत्या प्रवर्गासाठी/ गटांसाठी योजना राबविण्यात याव्यात याबाबत 
अमृत संस्थेस संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यास अनुसरुन मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि. १०.०८.२०२३ रोजी अमृत संस्थेचा आढावा व सादरीकरणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात 
आली. सदर बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार, संदर्भाधीन दि. २२.०८.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन शुध्दीपत्रक :- संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. २२.०८.२०१९ मधील परि. १ मध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत खालील प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. :- 


“बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बळ 
घटकातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम, इत्यादी राबविण्यात येऊन 
व इतर माध्यमातूनही विद्यार्थी, युवक-युवती, इत्यादींचा विकास घडविण्यासाठी, “अमृत” Academy 
of Maharashtra Research, Upliftment and Training (AMRUT) या नावाने नवीन स्वायत्त संस्था 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/संस्था 


याऐवजी पुढील प्रमाणे वाचावे, 


“बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर, ज्या खुल्या प्रवर्गातील जातींना कुठल्याही 
स्वतंत्र शासकीय विभाग/ संस्था/ महामंडळांमार्फत योजनांचा Gey मिळत नाही, अशा खुल्या 
प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांतील युवक- युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, 
कार्यक्रम इत्यादी राबविण्यात येऊन व इतर माध्यमातूनही विद्यार्थी, युवक-युवती, इत्यादींचा विकास 
घडविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) Academy of Maharashtra 
Research, Upliftment and Training (AMRUT) या नावाने नवीन स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१४१३०२२१५४३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by DINESH ROHIDAS 


CHAVAN 
Date: 2023.09.14 13:05:05 +05'30' 
(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (इतर मागास बहूजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता , विधानसभा/ विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई/ नागपूर . 

६. सर्व सन्माननिय विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य 

७. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/, सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता)१./२, मुंबई.नागपूर/ 

९. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१०.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) , पुणे 

१२.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/संस्था 


१३.व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर 
१५.सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग 
१६.सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
१७.सह सचिव/ उपसचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


